महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड 
समितीमध्ये अशासकीय सदस्याच्या 
नावाचा समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मभूपु २०२२ /प्र. क्र. ३७९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग 
क्र. मभुपु १०९५/१३८७७/प्र.क्र.१०१/कार्या.१, दिनांक १९ ऑगस्ट, १९९५ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मभूपु २०२२/ 
प्र.क्र.३७९/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ अन्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये एखाद्या क्षेत्रात उच्चतम 
कामगिरी करणा-या व्यक्तीचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याची 
योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. हा पुरस्कार कोणत्याही क्षेत्रात निरपेक्ष वृत्तीने सेवा 
करणाऱ्या तसेच त्याद्वारे मानवी जीवन उंचावण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या 
व्यक्‍तीला प्रदान करण्यात येतो. उपर्निरदिष्ट क्र. २ अन्वये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड 
समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून समितीमधील एका अज्ञासकीय सदस्याचे नाव 
वगळून त्याऐवजी अन्य अशासकीय सदस्य समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीमध्ये खालील बदल करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


पूर्वीच्या समितीतील रद्द करावयाचे अशासकीय | नव्याने नियुक्‍त करावयाचे अशासकीय 
सदस्याचे नाव सदस्याचे नाव 
डॉ. जयंत नारळीकर डॉ. गो.ब.देगळूरकर 
०२. वरीलप्रमाणे अशासकीय सदस्याच्या नियुक्‍तीस उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील 


शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मभूपु २०२२ /प्र. क्र. ३७९/सां.का.४ 


053. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३१०१८१२३६२६५१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


gitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
DN: त, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
B A LA S A H E B AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

25.4.20=79fcecc76dd8693a7bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 

1715d8e6ba4d62be, postalCode=400032, st=Maharasht 
327FE83917B9691D96F2C6AEBO3B51A86A595CC 

AC9264923EA4CDO9OFFDO3E83, cn=BALASAHES ISHWAR 

Date: 2023.10.19 17:19:35 +05'30! 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

७. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

९. मा. निवड समिती अशासकीय सदस्य ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांच्या मार्फत) 

१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१४.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१८. निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ AW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


